é राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण 
महामंडळाच्या . आस्थापनेवरील पदांना 
कार्यात्तर संजूरी देणे, त्यामधील पदांना पाचवा 
वेतन आयोग लागू करणे ब अनुज्ञेय ५० % 


- देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 

गृह विभाग क्क 

शासन निर्णय, क्रमांक पीएचसी-०३९९/३७३/प्रक्र-९/पोल-७, 9 
मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२, दिनांक; ८ जानेवारी २००७. 


- वाच्चा १) : शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. पीएचसी-०४८०/प्रक्र-१६/भाग-२/पोल-७,' 
दि.१२-५-२००४ र 
२) महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व. कल्याण महामंडळाचे पत्र क्र 
; 'पीएचसी/आस्था/५ वा वेतन आयोग/६७३/२००४, दि. २०-५-२००४ 
* ३) ' ' महाराष्ट्र राज्य पालीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाचे पत्र क्र. पीएचसी/५ 
"AT आयोग/१८६०/२००४, दि. २३-११-२००४ 
४) महाराष्ट्र राज्य पोलीस. गृहनिर्माण. व. कल्याण महामंडळाचे परत्र. क्र. 
““ '”_ पीएचसी/लेखा/ ५५३/२००५, दि..२८-३-२००५, 


' प्रस्तावना : 


महाराष्ट्र राज्याच्या पोलीस व तुरुंग विभागासाठी कार्यालयीन व निवासी इमारतींचे 
बांधकाम करण्यासाठी तसेच पोलीसांच्या कल्याणाकरिता आवश्यक ती बांधकामे "ना नफा ना 

: तोटा" तत्वावर करण्यासाठी दिनांक १३-३-१९७४ रोजी महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व 
- कल्योण महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर महामंडळात एकूण ३९ पदे कार्यरत 
असून मंजूर आहेत. त्यापैकी ५ पदांना शासन आदेशान्वये निर्मिती करण्यास मान्यता देण्यात 
आलेली आहे व उर्वर्ति पदे महामंडळाचा कारभार व्यवस्थितरित्या चालविण्यासाठी 
महामंडळाच्या संचालक मंडळाने वेळोवेळी निर्माण केलेली आहेत. तसेच महामंडळ्यच्या 
आस्थापनेवर निर्माण करण्यात आलेल्या प्रतिनियुक्तीने काम करणा-या कर्मचा-यांना 
प्रतिनियुक्‍तीच्या आदेशातील अटी व शर्तीनुसार पाचव्या वेतन आयोगाच्या वेतनश्रेणीनुसार वेतन 


- महागाई भत्ता वेतनात विलिन करुन इतर भत्ते ' 


देण्यात येत होते. तथापि, या पदांना पाचव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी शासनामार्फत लागू ' 


करण्यात. आलेल्या नव्हत्या. तेव्हा झालेली अनियमितता दूर करण्यासाठी महामंडळाने निर्माण 
केलेल्या पदांना कार्योत्तर मजूरी देण्यार्‍ यावी, प्रतिनियुक्तीने भरल्या जाणा-या पदांना पाचव्या 


= 373. 0F.9- POL? 


वेतन आयोगांच्या शिफारशी लागू करण्यात याव्यात, महामंडळाच्या आस्थापनेवरील ज्या पदांना 
पाचव्या वेतन आयोग लागू करण्यात आलेला नाही त्यांना पाचव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी 
लागू. कराव्यात, . तसेच महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळातील 
कर्मचा-यांनाःअनुज्ञेय असलेली ५०%. महागाई भत्त्याची रक्‍कम त्यांच्या मूळ वेतनात समाविष्ट 
करुन इतर भत्ते त्यांना देण्यात यावेत. अशा आशयाची विनंती व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र 
राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ यांनी त्यांच्या उपरोक्‍त नमूद केलेल्या पत्रान्वये 
केली होती. सदरहू विनंती शासनाच्या विःचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : निर्णय: 


वरील विनंतीचा सर्वांगीण विचार करुन व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस 
गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ यांनी केलेल्या विनंतीच्या संदर्भात शासन यादारे पुढीलप्रमाणे 
कार्यवाही करण्यास मान्यता देत आहे :- 


(अ) महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाच्या आस्थापनेवर 
' संचालक मंडळाच्या मान्यतेने निर्माण केलेल्या पुढील तक्त्यामध्ये दर्शविलेल्या पदांना शासनाने 
रकाना क्र.४ मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकापासून पद निर्माण करण्यास मंजूरी दिलेली आहे :- 


अका पद [| एकूण caer | जुन बेतनभरजी ad) | बिचमान शतनत्रजी ] 
| दिनांक 


अधिकारी 
अंतर्गत लेखा 


१००-३७००. 
।२०००-६०-२३००-द.रो. 


१९.३.१९९४ ६५००-२००-१०५००, 


कश । । माम्डी | 

अधिकारी 4a | 
| ४ | सहाय्यकलेखा | १ | १९.३.१९६४ | १६४०-६०-२६००-द.रो. | ५५००-१७५-३००० | 

परीक्षक व | ७५-२९००. न | 


९५०-२०-११५०-द.रो. 
२५-१५००. 


वाहन चालक 


१७.४.१९९३ ३०५०-७५-३९५०-८० | 
| -४५९०. 
२६१०-६०-२९१०-६५- 


२३३००-७०-४००० 


= उपरोक्‍त पदांव्यतिरिक्‍त महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण ! 
महामंडळाच्या आस्थापनेवर संचालक मंडळाच्या मान्यतेने निर्माण केलेली खालील तक्त्यातील | 
३२ पदे रकाना क्र.४ मधील दिनांकापासून निर्माणं करण्यास शासन कार्योत्तर मंजूरी देत आहे । 


एकूण | पदनिमितीचा | जुनी बेतनश्रेणी | किचन वेतनश्रेणी. । 


९५१९००-१५०-५४०० — 
-१५०-६१५० | 
| ३७००-१२५-४७०० 
“40-4000 
३२००-१००-३'५०० 
द.रो.१२५-४६२५. 


१८.६.१९७९ | 


1 


B400-200-Jo\oo, 


cele 


नना गळ्या (af) [7 es ९.२००३ | Bates cal | 


| (स्थापत्य) ZU. ७५-२९००. भे । 
९; fem य } १६४०-६०-२६००- | ५५००-१७५-९०००. 
लेखापाल \ .रो..७५- । 
क ली“ ता eee eee आ जन मी ee eee 
| to | विभागीय १८.६.९९७९ | ९६४०-६०-२६००- | ५५००-१७५-९००० 
i 1 लेखापाल द.रो. 194-2200. 
——- yap - + रू 
। १९ ; र | १४.३.१९७४ | २०००-६०-२३००- | ६५००-२००-१०५००. 
(| लघुलेखक hes Tapers ७५-३२०० 
ट्या pag न सच्या | 
| R | निम्नश्रेणी 1 रे | १८.६.१९७९ ६४०-६०-२६००- |५५००-१७५-९०००. | 
| । लघुलेखक | | द.रो. ७५-२९००. | १ | 
/ भट H . 
0.0. 000000 a Want, a (a te Patiala all eh Seinen 


TASMIT ANG 7 Marking io. O37 य 3 


00-3400 atleast ad 
१५.१९.१९९० | २२००-७५-२८०० डक 1 


1 ais isha _| दरो १००-४००० 
oar सहाय्यकअभियंता १ | 30:५.१९९१ १९९ २०००-६०-२३००- ६५००-२००-१०५००. : 


ह ses ae A 5. ee ee 
७ | शाखा अभियंता ! ३०:५.१९६१ | २०००-६०-२३००- | ६५००-२००-३०५००. |. 
| | १९५.९.२००३ | दे.रो.७५-३२००- | 

| | १९०-३३०९ | | 
re ८ | are आभल्ता SMART ६४०६००२६०० | ८प००-1००-३००० 


| 


t 
॥ 
, 
i 
1 
( 


पदे दिनांक | : a |__| | | 


‘ 


१९८००६७ बयळ | वि 


L 
as 
१०६५०-३२५-१५८५०, | 


z a शमीची ‘ 
१९.४.१९७४ ecg haa 
१८.६.१९७९ | द.रो. ४०-२०४०. 
२३.८. १९९०. 
॥ ९५.१०.१९९० 


२४.५.१९७४. | ९५०-२०-११५०- | ३०५०-७५-२३९५०- | 
१८.६.१९७९ । द.रो. २५-१५००. ८०-४५९०. । 
२३,८.१९९० , 
१५.१,१९९९, 
१८.६.१९५९ | ९५०-२०-१९५०- 
७.१२.१९८३ | द.रो. २५-१५००. 
| १७.४.१९९३ 


3०५०-७५-२९५०- 
८०-४५९०. 


डय ‘YU ३०.१.१९९० | ७७५-१२-९५५- | २६१०-६०-२९१०-६५-३ | 
| द.रो.-१५-१८३०-२० ३००- ७०-४०००. 
| | -११५०. | 
> ae 
%¢ शिपाई | ३ १८-०६-१९७९ | ७५०-१२-८७०- | २५५०-५५-२६६०- 
| मयी धक टके" | | at १४-९४०. | ६०-३२००. 


= i १९५.९.२००३ । | 
67. कण 1 क: 1. ae eee 


२. उपरोक्‍त "अ" खाली तक्त्यातील अनुक्रमांक १,२,३ व ४ समोरील प्रत्येकी १ आणि "ब" 
,खालील तक्त्यातील अनुक्रमांक १,२,५, ९, १४ व १६ समोरील प्रत्येकी ? अशा एकूण १० 
पदांवर प्रतिनियुक्तीने काम करणा-या कर्मचा-यांना त्यांच्या प्रतिनियुक्ती आदेशातील अटी व 
SET पाचव्या वंतन आयोगाच्या वेतनश्रेणीनुसार वेतन देण्यात येत होते. तथापि या पदांना 
पाचव्या देन आयोंगाच्या शिफारसी लागू करण्यात आलेल्या नव्हत्या. तेव्हा ही झालेली 
अनिर्यामतता दूर करण्यासाठी उपरोक्त नमूद केलेल्या पदांना पाचव्या वेतन आयोगाच्या 
शिकारसी दिनाक १-१-१९९६ पासून शासन याद्वारे मान्यता देत आहे. 


३. वरील परिच्छेद-१ मधील तक्ता "ब" मधील अनुक्रमांक ३, ४, ६, ७, १० व ११ 
समोरील प्रत्येकी १ व अ.क्र. १३ समोरील प्रत्येकी दोन पदांना पाचव्या वेतन आयोगानुसार 
दिनांक २४-११-२००६ पासून वेतन देण्यास शासन याद्वारे मान्यता देत आहे. 


4 


(क) महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाच्या आस्थापनेवरील 
कर्मचा-यांना अनुज्ञेय असलेल्या ५० टक्के महागाई भत्त्याची रक्‍कम. दिनांक २४-११-२००६ 
पासून त्यांच्या मूळ वेतनात समाविष्ट करुन त्यानुसार वेतन व भत्त्याची रक्‍कम अदा करण्यास 
शासन मंजूरी देत आहे. 


४. उपरोक्त पदांच्या वेतन व भत्त्यावरील खर्च महामंडळाच्या प्रचलित पध्दतीप्रमाणे त्या त्या 
कामावर वर्ग करुन भागविण्यात यावा. 


५. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. 
१९५/०६/साउ, दिनांक २१.७.२००६ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून 
त्याचा संगणक संकेतांक २००७०१०८११०९२६००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने; 


1 ‘ 
( अ.न. नाईकनवरे) 
उंप सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

ब्यवस्थापकींय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, 
वरळी, मुंबई ve 

पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई. 

सहालेखापाल-९, GAT व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा),महाराष्ट्र, मुंबई, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

वित्त विभाग (सा.उ.) मंत्रालय, मुंबई. 

उप सचिव (कार्यासन-पोल-७) 

निवड नस्ती-प्रोल-७. 


